महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे दि.०८.०६.२०१८ चे आदेठा 


आदेठा 


श्रीमती प्रि.अ.देशपांडे, कक्ष अधिकारी,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन 
आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,पुणे खंडपीठ 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करून देण्यात 
आल्या होत्या. श्रीमती देशपांडे, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ कार्यालयात दिनांक ०८.१०.२०१८ पासून 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०७.१०.२०२० रोजी संपुष्टात आला 
आहे. 
२. प्रशासकीय कारणास्तव, सदर आदेशान्वये श्रीमती प्रि.अ.देशापांडे, कक्ष अधिकारी यांच्या राज्य माहिती 
आयोग,पुणे खंडपीठ कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्रीमती देशपांडे, कक्ष अधिकारी यांनी 
तात्काळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामध्ये रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११५१७३५३५६३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Babasahe> यी 
Kisan Virole = गण वावच 
(बा. कि. विरोळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती प्रि.अ.देशपांडे, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ,नवीन प्रशासकीय इमारत 
चौथा मजला, विधान भवनासमोर, पुणे - ०१. 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव ( का.६ व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
2) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
३) सह/ उप सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११८/प्र.क्र.३०/१४-ब 


8) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, मुंबई - Yoo ०३२ 


4) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ,नवीन प्रशासकीय इमारत चौथा मजला, विधान 
भवनासमोर, पुणे - ०१. 


&) अवर सचिव/तसा.प्र.वि.का.क्र.६, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo 032. 
७ निवड नस्ती / dere. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


